जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ 
अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना तसेच 
अतिवृष्टीमुळे, वादळामुळे व अन्य नैसर्गिक कारणांमुळे 
दुरावस्था झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांना निधी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- डिएपी-१०२०/प्र.क्र.१८५/का.१४८१. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ डिसेंबर, २०२०. 


१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-१०१५/प्र.क्र.३४७/का.१४८१, 
दिनांक २८ जानेवारी, २०१६. 
3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-१०१४/प्र.क्र.१९८/का.१४८१, 
दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१४. 
प्रस्तावना :- 
ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५ अन्वये राज्यातील ग्रामीण भागात न जोडलेल्या वाड्या- वस्त्या जोडण्यासाठी नवीन रस्ते व 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत अंतर्भूत न झालेल्या इतर ग्रामीण रस्त्यांची cota करणे यासाठी 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यात “मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना” राबविण्याचा निर्णय घेण्यात 
आला आहे. त्या अनुषंगाने नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-१०१५/प्र.क्र.३४७/का.१४८१, 
दिनांक २८ जानेवारी, २०१६ अन्वये, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता उपलब्ध होणाऱ्या एकूण 
निधीतील १५% निधी “मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना” या योजनेसाठी सन २०१६-१७ ते सन २०१९-२० या 
कालावधीत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. “मुख्यमंत्री ग्राम सडक 
योजनेकरीता आर्थिक FY सन २०२०-२१ मध्ये ग्राम विकास विभागास पुरेसा निधी राज्यस्तरावरुन उपलब्ध 
करुन देणे शक्‍य होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर “मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना* तसेच “जिल्हा वार्षिक योजना 
(सर्वसाधारण)” अंतर्गत ग्रामीण भागात रस्ते विकासाच्या नियमित जिल्हास्तरीय योजनांखाली यापूर्वी 
बांधण्यात आलेल्या ग्रामीण रस्त्यांपैकी ज्या रस्त्यांची अतिवृष्टी, वादळ व अन्य नैसर्गिक कारणांमुळे दुरावस्था 
झालेली आहे, अशा ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीकरीता “विशेष बाब” म्हणून निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्ह्यांना उपलब्ध 
होणाऱ्या एकूण तरतूदींपैकी १०% निधी “मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना” या योजनेसाठी तसेच जिल्हा वार्षिक 
योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ग्रामीण भागात रस्ते विकासाच्या नियमित जिल्हास्तरीय योजनांखाली यापूर्वी 
बांधण्यात आलेल्या ग्रामीण रस्त्यांपैकी ज्या रस्त्यांची अतिवृष्टी, वादळ व अन्य नैसर्गिक कारणांमुळे दुरावस्था 
झालेली आहे, अशा ग्रामीण रस्त्यांची तातडीची दुरुस्ती होण्याकरीता ५% पर्यंत निधी “विशेष बाब* म्हणून 
उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.१८५/का.१४८१. 


योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत इतर योजनांतून पुनर्विनियोजनाने जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा 
नियोजन समिती यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती यांचे पूर्व मान्यतेने उपलब्ध 
करण्यात यावा व या कार्यवाहीस जिल्हा नियोजन समितीच्या आगामी बैठकीत कार्योत्तर मान्यता घेण्यात 
यावी. 


२. “मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकरीता” तसेच ग्रामीण भागात रस्ते विकासाच्या नियमित जिल्हास्तरीय 
योजनांचा “प्रशासकीय विभाग” म्हणून “ग्राम विकास विभागाकडून” वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार आव्यक ती कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांकडून करण्यात यावी. 

३. “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८” मधीळ “कलम १२” अन्वये 


राज्य शासनास प्राप्त अधिकारांनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२०१२२३१७२४३३२०१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vijesing Fattesi 
J g g =! a8fl 7ceecSe2d7d4b6a8bba99c51d275801bcdf 
1b, 
serialNumber=2182f4f20daa6841ab430b2fd812e7b5d3a883e7 2efa574ca5e29ff528b 
Date: 2020.12.23 17:28:06 +05'30' 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


‘Mahar 


प्रत, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

८. सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

qo, सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 

११. सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४. सर्व उपसचिव/अवरसचिव/कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१५. निवड नस्ती-का/१४८१, नियोजन विभाग. 

१६. कक्ष अधिकारी (कार्या-१४२४,१४२६,१४८१-अ) नियोजन विभाग,मंत्रालय मुंबई. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


